राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) सन 


२०१७-१८ मध्ये राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण व 
उर्वरित अंशा तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण 
या प्रकल्पाअंतर्गत अखर्चित राहणारा निधी बाब 
बदल करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १९२०/प्र.क्र.१७३/१७ अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा :- 

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. बिप्रय- १२१७/प्र.क्र. ११०/ 9-31, दि. ०८ ऑगस्ट, २०१७ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय पूरकपत्र क्र. बिप्रय १२१७/प्र.क्र. ११०/१-अे, दि. 

२६/०३/२०१८ 
3) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/ प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २६/०५/२०२० 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/राकृवियो-२०१७/न.क्र. ७९(भाग-२) / 

१७२६८/ २०२०, दि. २४/०७/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण व 
किडनाझडके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प राबतिवण्यासाठी 
रु. ४३५.०० लक्ष रक्‍्कमेस मान्यता दिली होती. त्यामध्ये सन २०१७-१८ मधील बीज परीक्षण प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणेसाठी रु. १६०.०० लाख रक्कमेस संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्व्ये 
प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णय पूरकपत्रान्वये बाबनिहाय 
पुर्नवाटप करण्यात आले होते. उपरोक्त मंजूर निधीपैकी ग्रो आऊट टेस्ट करण्यासाठी कुंपनासह ग्लास 
हाऊस/ पॉली हाऊसचे बांधकाम करणे या बाबीसाठी मंजूर केलेला रु. go लाख निधी सदर बाब न 
राबविल्यामुळे शिल्लक अखर्चित आहे. 

सन २०१७-१८ साठी मंजूर केला व शिल्लक राहिलेला रु. ६०.०० लक्ष निधी सन २०२०-२१ मध्ये 
खर्च करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिला आहे. 

आता, ग्रो आऊट टेस्ट करण्यासाठी कुंपनासह ग्लास हाऊस / पॉली हाऊसचे बांधकाम हा घटक 
न राबविल्यामुळे सदर बाबीसाठी मंजूर असलेला रु. ६०.०० लाख निधी बाब बदल करुन खालील 
बाबींसाठी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

बीज परिक्षण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणेसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या रु. १६०.०० लाख 
निधीपैकी ग्रो आऊट टेस्ट करणेसाठी कुंपनासह ग्लास हाऊस टेस्ट करणेसाठी कुंपनासह ग्लास हाऊस/ 
पॉली हाऊसचे बांधकाम करणे हा घटक राबविला न गेल्यामुळे त्यासाठी केलेली रु. ६०.०० लाख इतकी 
रक्‍कम इतर बाबींवर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १९२०/प्र.क्र.१७३/१७ अ 


बीज परीक्षण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे. 


सदर प्रकल्पाचे भौतिक व आर्थिक लक्ष्य खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ. घटक भौतिक मुळ बाब | सुधारीत 
क्र. तरतूद | बदल | तरतूद 
प्रस्तावा 
नुसार 
मागणी 
| उच्च दर्जाचा अंकुरण कागद व वॅक्स | प्रयोगशाळा ३ | १०.३० | 92.24 | २८.५५ 
कागद खरेदी. 
२ | प्रयोगशाळेची क्षमता वापरात आणणे | प्रयोगशाळा ३ | ४.०९ ५.७५ | ९.८४ 
करीता कंत्राटी पध्दतीने तांत्रिक 
मनुष्यबळ आऊट सोसिंगद्वारे उपलब्ध 
करणे. 
३ | गौण बांधकाम, वॉटर प्रुफिंग, अंकुरण | प्रयोगशाळा ३ | २१.०० | १४.०० | ३५.०० 
कक्षाचे नुतनीकरण व इलेक्ट्रीफिकेडान. 
४ | इस्टा व एनएबीएल नोंदणी शुल्क प्रयोगशाळा 3 | १४.७० "व्यं १५.७० 
५ । विशेष Ys भागाद्वारे उपकरणांची | प्रयोगशाळा ३ | २३.९१ | २१.०० | ४४.९१ 
क्षमतावृध्दी करणे, गौण उपकरणे खरेदी 
करणे, प्रमाणित संदर्भीय रसायने, 
प्रायमर्स, SSR परफॉमन्स, 
कॅलीबशेन, रेफरन्स बुक, एएमसी, 
सीएमसी आणि देखभाल. 
६ | ग्रो आठट टेस्ट करणेसाठी कुंपनासह | प्रयोगशाळा ३ | ६०.०० हिं | 
ग्लास हाऊस/ पॉली हाऊसचे बांधकाम 
करणे. 
७ | प्रशासकीय खर्च १ टक्का प्रयोगशाळा 3 | १.६० fre] १.६० 
८ | उपकरणे खरेदी (आयुक्तालय स्तर) प्रयोगशाळा ३ | २४.४० | २४.४० 
एकूण १६०.०० | ६०.०० | १६०.०० 


३. वरील निधी खर्च करण्यास संचालक (नि. व गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांना 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानूसार या 
योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनास तसेच राज्य शासनास सादर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १९२०/प्र.क्र.१७३/१७ अ 


होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचे विनियोजन प्रमाणपत्रही वित्तीय वर्ष संपल्यावर 
एक महिन्यात शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ टेंडर नियमावली व 
नियमांचे/ प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/ P.W.D/ Manual चे अधिन राहून / CVC. 
तत्वानुसार / C.A.G. च्या निर्देशानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक तरतूदीनुसार, बजेट 
व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १८/०४/२०१७ व दि. ३०/०६/२०१७ 
च्या परिपत्रकाती अटीची पूर्तता करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१६१२४११७७९०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Rawoo 
Kadam 


(प्रकाश रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
६. सर्व कृषि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. अवर सचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी पुणे/ परभणी/ नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/ परभणी/ नागपूर 
१२. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (व्यय-१/ अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


